शासन सेवेत नियुक्‍ती होताना अनाथ 
प्रवर्गातील उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी तसेच दोन वर्षे 
इतकी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अनाथ-२०२२/प्र.क्र. ८४/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ जुले, २०२२ 


वाचा :-१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-२०१८/प्र.क्र. १८२/ 

का.०३ दि. २३.०८.२०२१. 

२. महिला व बाल विकास विभाग, शुध्दीपत्रक क्र. अनाथ-२०१८/प्र.क्र. १८२/का.०३ 
दि. २६.११.२०२१ 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: अपंग २०१६/ प्र.क्र.११६/ १६- 
अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६. 

४.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, 
दिनांक १३ जून, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाकडून अनाथांसाठीचे सुधारीत धोरण तयार करण्यात आले 
असून अनाथांना शिक्षण व नोकरी यामध्ये एकूण पदांच्या १ % आरक्षण देण्यात आले आहे. अनाथ 
आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, 
शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करण्यात आले आहेत. 


तथापि, अनाथांच्या आरक्षणाचे अल्प प्रमाण तसेच त्यांना नोकरीच्या जास्तीत जास्त संधी 
उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, अनाथांना माजी सैनिक व दिव्यांगाच्या 
धर्तीवर मराठी/इंग्रजी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी काही अवधी व संधी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन सेवेतील ज्या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये टंकलेखनाची परीक्षा (इंग्रजी / मराठी) 
उत्तीर्ण होण्याची अट असेल, अशा पदांवर अनाथ उमेदवारांना जर नियुक्‍ती मिळाली, तर त्यांना 
टंकलेखनाची (इंग्रजी/मराठी) परीक्षा उतीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांच्या 
कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अवधी व संधी देण्याचा निर्णय 
शासनाकडून घेण्यात आळा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अनाथ-२०२२/प्र.क्र. ८४/का-०३ 


२. सदर शासन निर्णय हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. तसेच सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०७०७१२४५२०७७३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Khadija Farooque * 
Naikwade 


(ख. फा. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
५) मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


oC 


Cc 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 
सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
सर्व सहायक आयुक्‍त मागास वर्ग कक्ष, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, नागपूर 
विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, 
१६) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 
१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
20) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


£53) 


S 


(३ 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


See आळी, कलक. se ec 


२१) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, 
२२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२३) सचिव, राज्य माहिती आयोग, 

28) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनाथ-२०२२/प्र.क्र. ८४/का-०३ 


२५) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

२६) सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त, 

२७) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२८) महालेखापाल, महाराष्ट्र £ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई /नागपूर, 

२९) महालेखापाल, महाराष्ट्र £ (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


30) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३१ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३२) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

३३) सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे 
पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

३५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 

३६) निवडनस्ती, महिळा व बाल विकास विभाग (कार्यासन -०३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


